परिभाषित ster निवृत्तीवेतन/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत 
दिवंगत.डॉ.विरेंद्र नारायण घोगरे, वैद्यकीय 
अधिकारी, गट अ 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.३१२/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १८ जानेवारी,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.०९.२०१८ 
२) सहसंचालक (अ व W आरोग्य सेवा,आयुकक्‍्तालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र/संआसे.२ब/डॉ.घोगरे/अं.नि.वेतन/ जा.क्र.२५१/२० दिनाकं २३.०६.२०२० 
३) श्रीमती आम्रपाली विरेंद्र घोगरे यांचा दि.निरंक रोजीचा अर्ज 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त वाचा क्र.२ अन्वये सहसंचालक (अ व प्र) आरोग्य सेवा,आयुक्‍ताळलय,मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती आम्रपाली विरेंद्र घोगरे यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र.३ येथे नमूद 
केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना वाचा क्र.१ येथील वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार दिवंगत. डॉ.विरेंद्र नारायण घोगरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या नामनिर्देशित 
व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसास म्हणजे त्यांच्या पत्नीस श्रीमती आम्रपाली विरेंद्र घोगरे यांना सानुग्रह 
अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.१३.११.२०१५ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 
अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.३१२/सेवा-३ 


सदरचा शासन आदेश वरील वाचा क्र १.येथील शासन निर्णयातील अ ५.क्र.येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२९१६४५५०९२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR (१)९॥॥॥१५0 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
hi 
V | J A Y K U M A R 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce6 
lu 2AEDC74F 3CACF3FB967FF595SAAFSDCBF 
002 5६4671६777६030, cn=LAHANE 
VUA' (MANRAO 
Date: 2022.01.18 18:11:59 +05'30° 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


'303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A7 


) आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
) संचालक आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय,मुंबई 
) उपसंचालक आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 

४) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कोषागार अधिकारी/ 
) 
) 
) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक ,सामान्य रुग्णालय ,रत्नागिरी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रत्नागिरी 

श्रीमती आम्रपाली विरेंद्र घोगरे,रा.बी-३, राजयोग सोसायटी, लोकमत प्रेसजवळ, 
वडगाव खुर्द, पुणे-४११०४१ यांना माहितीस्तव 

८) निवड नस्ती -सेवा/२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


